श्री गजानन महाराज समाधी शाताब्दी महोत्सव 
शेगाव तीर्थक्षेत्रासाठी मुलभूत सुविधा निर्माण 
करण्याचा विकास आराखडा”: - 

निधी वितरीत करणेबाबत...... 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः तीक्षेवि-२०२२/प्र.क्र.३३/का.१४४४ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : १४ मार्च, २०२३. 


वाचा :- 
१. नियोजन विभाग झासन निर्णय क्रमांकः तीक्षेवि-२००९/प्र.क्र.८०/का.१४४४, दि. ८ मार्च, २०१०. 
२. नियोजन विभाग झासन निर्णय क्रमांकः तीक्षेवि-२००९/प्र.क्र.८०/का.१४४४, दि. ५ मे, २०११. 
३. नियोजन विभाग झासन निर्णय क्रमांकः तीक्षेवि-२०१२/प्र.क्र.२४/का.१४४४,दि. १८ जानेवारी, २०१६. 
४. नियोजन विभाग झासन निर्णय क्रमांकः तीक्षेवि-२०१२/प्र.क्र.२४/का.१४४४, दि. २० जुले, २०१७. 
५. नियोजन विभाग शासन निर्णय क्रमांकः तीक्षेवि-२०२२/प्र.क्र.८/का.१४४४, दि. २१ मार्च, २०२२. 
६. नियोजन विभाग शासन निर्णय क्रमांकः तीक्षेवि-२०२२/प्र.क्र.२३/का.१४४४,दि. २४ मार्च, २०२२. 
७. वित्त विभाग शासन निर्णय, क्र.अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दि.४ एप्रिल,२०२२. 
८. नियोजन विभाग, शासन निर्णय, तीक्षेवि-२०२२/प्र.क्र.३१/का.१४४४, दि.१३ एप्रिळ,२०२२. 
९. नियोजन विभाग, शासन निर्णय, तीक्षेवि-२०२२/प्र.क्र.३१/का.१४४४, दि.२७ जून,२०२२. 
१०. नियोजन विभाग, शासन निर्णय, तीक्षेवि-२०२२/प्र.क्र.३१/का.१४४४, दि.३ ऑक्टोबर ,२०२२ 


प्रस्तावना :- 
“श्री गजानन महाराज समाधी शताब्दी महोत्सव शेगाव तीर्थक्षेत्रासाठी मुलभूत सुविधा निर्माण 


करण्याचा विकास आराखडा” साठी उक्त (i) शासन निर्णय दिनांक ८ मार्च, २०१० (ii) शासन निर्णय दिनांक ५ 
मे, २०११ (iii) शासन निर्णय दिनांक १८ जानेवारी, २०१६ व (iv) शासन निर्णय दिनांक २० जुले, २०१७ अन्वये 
प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली असून, या आराखड्यामध्ये रु.४२९.५५७८ कोटी इतका शासन सहभाग आहे. 
या आराखड्यासाठी सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात अर्थसंकल्पित करण्यात आलेला निधी “विभागीय 


आयुक्‍त, अमरावती विभाग, अमरावती” यांना खालीलप्रमाणे उपलब्ध करुन देण्यात आलेला आहे. (रु.लाखात) 


अ.क्र शासन निर्णयाचा दिनांक वितरीत करण्यात आलेला निधी 
१ १३.०४.२०२२ ५.२५ 
२ २७.०६.२०२२ ५.९५ 
3 03.90.2022 १.०० 
एकुण १२.२ 


तद्नंतर १-वेतन अंतर्गत माहे नोव्हेंबर 2022 ,डिसेंबर 2022 , जानेवारी २०२३ करिता अनुक्रमे २.३५ 
लाख,०.१ लाख,२.५ लाख असा एकूण रु.४.९५ लाख इतका निधी वितरीत करण्यात आला आहे. आता “ ०१- 
वेतन*, “१३-कार्यालयीन खर्च”, या उद्दिष्टाखाली निधी वितरीत करण्याचे शासनाच्या विचाराधीन होते. 


शासन निर्णय :- 
“श्री गजानन महाराज समाधी शताब्दी महोत्सव शेगाव तीर्थक्षेत्रासाठी मुलभूत सुविधा निर्माण करण्याचा 


विकास आराखडा”यासाठी “मुख्य लेखाशिर्ष ३४५२ २७३१” अंतर्गत विभागीय आयुक्‍त, अमरावती यांना सन 


शासन निर्णय क्रमांकः तीक्षेवि-२०२२/प्र.क्र.३३ /का.१४४४ 


२०२२-२३ या आर्थिक वर्षाकरिता एकुण रु.१,६०,०००/- (रु.एक लाख साठ हजार फक्त) इतका निधी 
पुढीलप्रमाणे वितरित करण्यात येत आहे :- 


(आकडे रुपयात) 
मुख्य लेखाशिर्ष उद्दिष्ट अर्थसंकल्पित निधी या शासन निर्णयान्वये वितरित 
करावयाचा निधी 
३४५२२७३१ १-वेतन ३५,००,०००/- रु. १,५०,०००/- 
१३-कार्यालयीन खर्च । ५०,०००/- रु. १०,०००/- 
एकुण रु. १,६०,०००/- 
२. सदर खर्च लेखाशिर्ष “मागणी क्र.ओ-८, मुख्य लेखाशिर्ष ३४५२-पर्यटन, ०१-पर्यटनसाठी पायाभूत 


सुविधा, १०१-पर्यटन केंद्रे, (००) (09) श्रीगजानन महाराज शोगांव, तीर्थक्षेत्र विकास विशेष कृती कार्यक्रम (३४५२ 
२७३१) योजनातंर्गत (दत्तमत) “ ०१वेतन*, “१३ कार्यालयीन खर्च”, या उद्दिष्टाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. 

3. वर नमूद केलेल्या लेखाशिर्षांतर्गत झालेला प्रत्यक्ष खर्च व महालेखापाल कार्यालयाने नोंदविलेल्या 
खर्चाचा ताळमेळ घालण्यात यावा. वितरित केलेल्या निधीचे उपयोगिता प्रमाणपपत्र शासनास तात्काळ सादर 
करावे. 

४. वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२२ /प्र.क्र.४३ /अर्थ-३, दि.८ फेब्रुवारी, २०२३ अन्वये हा 
शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. 


५. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०३१४१६२८३७२६१६ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. क 
MILIND RAGHUNATH दाया 
K U L KA R N | sr 'C7856A, cn=MILIND RAGHUNATH KULKARNI 


103, 
F52EF95C5AES7B287645FASEC3BCBFC 14C4F8928, 


=Maharashtra, 
28385b5c81bde24450c1 1d5ce0d99ed18a61fbSb 
=DB6FB8A 1DB6A8793024B0C8728EB79AB35DDOCAE14 
६१4347 
Date: 2023.03.15 11:24:08 +05 


(मिलिंद कुळकर्णी) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
आवश्यक कार्यवाहीसाठी, 
विभागीय आयुक्‍त, अमरावती विभाग, अमरावती, 


प्रत, 
१. प्रधान महालेखापाल - (लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र-१, मुंबई, 
२. प्रधान महालेखापाल- (लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र-२, नागपूर, 
. जिल्हा कोषागार अधिकारी, अमरावती. 
४. संचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, प्रशासकीय इमारत वांद्रे (पूर्व, मुंबई-५१. 
५. वित्त विभाग (व्यय-८)/(अर्थ-१६), मंत्रालय, मुंबई. 
६. नियोजन विभाग, का.१४२४, मंत्रालय, मुंबई, 
७. निवड नस्ती,का-१४४४, नियोजन विभाग, मुंबई. 


